१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन 
१४ कौटुंबिक न्यायालयांच्या वाहन 
आढाव्यास मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या-१११५/प्र.क्र.१७८/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:१९ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ : (१) विधि व न्याय विभाग, समक्रमांचा शासन निर्णय दि.२०.१२.२०१६. 
(२) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र.कौटुंन्या-१११५/६२९/प्र.क्र.१८९/का- 
९, दि.२०.०७.२०१६ 
(३) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र.कौटुंन्या-१११६/३७६/प्र.क्र.८६/का- 
९, दि.१३.१०.२०१६ व दि.१५.०६.२०१७ 
(४) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र.कौटुंन्या-१११६/प्र.क्र.२२२/का-९, 
दि.१८.०८.२०१७. 
(4) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र.कौटुंन्या-११२२/प्र.क्र.१२/का-९, 
दि.०१.०४.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्र.२ ते ४ येथील शासन निर्णयांन्वये १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत लातूर, बीड, 
जालना, उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, रायगड-अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, 
सातारा, धुळे, बुलढाणा व भंडारा या ठिकाणी ५ वर्षांच्या कालावधीकरीता कौटुंबिक न्यायालये 
स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तद्नंतर संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये 
सदर न्यायालये नियमित / कायमस्वरुपी करण्यास मान्यता देण्यात आळेली आहे. 

संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील कौटुंबिक न्यायाळयांचा वाहन आढावा 
मंजुर करण्यात आलेला आहे. तथापि, १४ व्या वित्त आयोगांतर्गतची कौटुंबिक न्यायालये ही 
त्यानंतर स्थापन झालेली असल्यामुळे सदर १४ कौटुंबिक न्यायालयांचा त्यात समावेश नाही. 
त्यामुळे सदर १४ कौटुंबिक न्यायालयांच्या वाहन आढाव्यास मंजुरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेस्तत सादर करण्यात आला होता. त्यास 
राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने दि.३०.११.२०२३ रोजी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदर 
प्रकरणी शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन १४ कौटुंबिक न्यायालयांच्या आस्थापनेवरील न्यायिक 
अधिकाऱ्यांच्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्यांचा विचार करुन राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने 
दिलेल्या मान्यतेनुसार पुढीलप्रमाणे वाहन आढावा मंजुर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या-१११५/प्र.क्र.१७८/का-९ 


अ.क्र कोटुंबिक न्यायालय । वाहन अनुज्ञेय असलेले वाहन वाहन संख्या 
न्यायिक अधिकारी 
1१. | . | oR न्यायाधीठा कार 1 १_| 
२. बीड न्यायाधीश कार शिका 
३. | STAT न्यायाधीठा कार a 
४. । उस्मानाबाद न्यायाधीठा कार a 
षु. परभणी न्यायाधीश कार 1 
६. सांगली न्यायाधीश कार शि 
9. रायगड-अलिबाग न्यायाधीश कार | 
८. | जळगांव न्यायाधीठा कार शिका 
९. । यवतमाळ न्यायाधीडा कार Ld 
es ०. | अहमदनगर न्यायाधीठा कार a 
oe १. । सातारा न्यायाधीठा कार शिक 
१२. | धुळे न्यायाधीडा कार शिका 
१३. | बुलढाणा न्यायाधीठा कार 1 ae 
१४. | भंडारा न्यायाधीठा कार 1 ee 
२. नवीन वाहन खरेदी अथवा निर्लेखित वाहनाच्या ऐवजी नवीन वाहन खरेदीच्या प्रस्तावास 


शासनाची मान्यता घेणे आव्यक राहील. 


३. 


सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३२६/२०२३/विनियम 


दि.२९.८.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या त्या विभागाच्या सहमतीने तथा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 


मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.go.in या संकेतस्थळावर 


४. 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०११९१६३७०५२६१२ असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति: - 
9) अपर मुख्य सचिव (व्यय), वित्त विभाग तथा अध्यक्ष, राज्यस्तरीय वाहन आढावा 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHILPA DILIP 


GAIKWAD 


समिती, 


Digitally signed by SHILPA DILIP GAIKWAD 

DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=087014bd7de0d3d28bc50a76e6 183c9a63857b339 1f4b 1f6614 
9b3ed7bf84ef2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E366BED26D5B7 1BCE1DF85A689815924B8CC3D6A61E2 
3FDC7AECAD83968CE1F3, cn=SHILPA DILIP GAIKWAD 

Date: 2024.01.19 16:36:11 +05'30' 


(शिल्पा दि. गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या-१११५/प्र.क्र.१७८/का-९ 


११) 
१२) 
१३) 


महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (प्र.सु.व र. व का.) सामान्य प्रशासन विभाग, सदस्य, राज्यस्तरीय 
वाहन आढावा समिती, मुंबई 

परिवहन आयुक्‍त तथा सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती, मुंबई 
महालेखापाल -१ (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, महाराष्ट्र, 

महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, महाराष्ट्र, 

न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, लातूर, बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, 
सांगळी, रायगड-अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, 
बुलढाणा व भंडारा 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

कोषागार अधिकारी, लातूर, बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, रायगड- 
अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, बुलढाणा व भंडारा 

वित्त विभाग-व्यय-५ व विनियम, मंत्राळय, मुंबई 

विधि व न्याय विभाग, कार्यासन-२३,२४,२५, 

निवड नस्ती/का-९. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


